महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.९९/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ०६ जून, २०१८ 


शासन आदेशा 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (4) नुसार 
खाली नमूद केलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांची सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागातील 
पणन या उप विभागासाठी प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | श्री/ अधिकारी/ पदनाम सध्याचा विभाग 
श्रीमती | कर्मचारी यांचे 
नाव 
शि श्री हे.र.वाडीकर । कक्ष अधिकारी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 
श्री रा.शं.अलंकुटे | कक्ष अधिकारी महसुल व वन विभाग 
श्री श्री.धों.गवई सहायक कक्ष | उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
अधिकारी 
४ श्री म.को.वांगड  । सहायक कक्ष | नगर विकास विभाग 
अधिकारी 
५ | att ए.कृ.राणे लिपिक-टंकलेखक । मराठी भाषा विभाग 
६ | at कौ.रा.मोरे लिपिक-टंकलेखक | महसुल व वन विभाग 


२. बदली झालेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना दिनांक ०७.०६.२०१८ (म.पू.) पासून 
त्यांच्या सध्याच्या विभागातून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. बदली झालेल्या अधिकारी/ 
कर्मचारी यांनी इतर कोणात्याही आदेझांची प्रतिक्षा न करता सहकार पणन व वस्त्रोद्योग 
विभागात तत्काळ रुजू व्हावे. 
3. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या ७७/५/.॥१॥9१५9॥॥॥.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६०६१७४१४१६९०७ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 
Gajanan 
Bhimrao Gurav = 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


१. अ.मु.स./प्रधान सचिव, सर्व संबंधित विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. (संबंधित मंत्रालयीन 
विभागामार्फत) 

२. सह/ उप सचिव (आस्थापना), सर्व संबंधित विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

३. निवडनस्ती. 


